RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४४]] 


सोमवार, एप्रिल २४, २०१७ / वैशाख ४, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरु 

चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ 


. 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ . 

क्रमांक बेस्ट-२५१७/ प्र.क्र . २४१/ नवि-२१. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वीज पुरवठा व परिवहन उपक्रमाकडून ( यापुढे ज्यास 
“ उक्त उपक्रम ” असे संबोधण्यात आले आहे.) बृहन्मुंबईत वीज पुरवठा व परिवहन सेवा पुरविण्यात येतात ; 

ज्याअर्थी, वीज पुरवठा व परिवहन सेवा पुरविणाऱ्या उक्त उपक्रमातील कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ ( २०१२ चा महा . १२ ) कलम २ च्या खंड ( क ) च्या उपखंड 
( एक ) व (दोन) च्या तरतुदीनुसार वीज पुरवठा व परिवहन उपक्रम आपत्कालीन नियंत्रण सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांकडून होणारा संप / आंदोलन हा सदर अत्यावश्यक सेवा 
विस्कळीत करु शकतो ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , सदर बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या 
सदर अत्यावश्यक सेवांतील संपास / आंदोलनास बंदी घालणे लोकहिताच्या दृष्टिने अत्यावश्यक आहे . 

म्हणून, आता, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( २०१२ चा महा . १२ ) कलम २ च्या खंड ( क ) चा उपखंड 
( एक ) व ( दोन ) यासह कलम ४ चे पोट -कलम (१) च्या तरतुदीस अधीन राहून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर उपक्रमाच्या अत्यावश्यक सेवा 
पुरविणाऱ्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांस संपास / आंदोलनास दिनांक २१ एप्रिल २०१७ पासून मनाई करीत आहे. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १००-१ 


u 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २४ , २०१७ / वैशाख ४ , 


शके १ ९ ३ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st April 2017 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE Act , 2011 . 

No. BEST - 2517 / C.R . 241/UD -21. – Whereas , the Brihan Mumbai Electric Supply and 
Transport Undertaking of the Municipal Corporation of Brihan Mumbai (hereinafter refer to as 
" the said Undertaking ” ) is engaged in the supply of electric supply and transport services in 
Brihan Mumbai ; 

Whereas, the employees of the said Undertaking , engaged in the electric supply and 
transport services provided by the said Undertaking in the Brihan Mumbai, are likely to go on 
Strike ; 

And whereas, the supply of electricity and transport services are essential services within 
the meaning of sub - clauses (i) and (ii) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that, it is necessary , in the public 
interest , to prohibit the strike in the said essential services provided by the said Undertaking . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 read with 
sub -clauses ( i) and (ii ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance 
Act , 2011 (Mah . XII of 2012 ), the Government of Maharashtra hereby prohibits strike from 21st 
April 2017 by the worker employees of the said Undertaking in the electric supply and transport 
services provided by it . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. GOKHALE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


